भुंकपग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता संपादित 
जमिनीचा मा. दिवाणी न्यायालयानेदिलेल्या 
निर्णयानूसार भुसंपादन अधिनियम १८९४ च्या 
कलम १८ व २८-अ नुसार वाढीव मोबदला 
अदा करण्यास्तत निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.५५/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

तारीख: १५ जुले, २०२१ 
वावा 
१) महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. अकवा/न्यायप्रकरण/१०९९/प्र.क्र.१५२/अ-४, 

दि. २४/१२/२००३ 
२) महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्र.:-बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.६७/ब-१, दि.९/३/२०१८ 
३) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. २०२०/पुनर्वसन/कक्ष-१/कावि-१४३, दि. १४/१२/२०२० 
४) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. २०२०/पुनर्वसन/कक्ष-१/कावि-१४४, दि.२२/१२/२०२० 
प्रस्तावना - 
उस्मानाबाद येथील भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या व 


भूसंपादन अधिका-यांकडून संपादित जमिनींचा मोबदला देण्याबाबत अंतिम निवाडा पारित करण्यात 
आला. भूधारकास सदर जमिनीचा मोबदला मान्य नसल्याने, भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम १८ 
नुसार वाढीव मोबदला मिळण्याबाबत मा. दिवाणी न्यायालयामध्ये शासनाविरुद्ध प्रकरण दाखल केले 
असता मा. दिवाणी न्यायालयाने भूधारकास वाढीव मोबदला देण्याचा निर्णय दिला आहे. सदर 
निर्णयाविरुद्ध अपील न करण्याबाबत विधी व न्याय विभाग, औरंगाबाद यांनी अभिप्राय दिले आहेत. 
तसेच अन्य एका प्रकरणात भूसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या कलम २८-अ मधील तरतुदीनुसार, 
मा.दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार संपादित जमिनीचा वाढीव मोबदला अदा करण्यासाठी 
विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांनी एकूण २ प्रकरणात निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. 
उपलब्ध अर्थसंकल्पित तरतूद व मागणी केलेला निधी विचारात घेऊन, उपलब्ध अर्थसंकल्पित 


तरतूदीच्या मर्यादेत निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.५५/र-८ 


area निर्णय:- 
उस्मानाबाद येथील भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता संपादित जमिनीचा मा.दिवाणी 


न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या HSA १८ व कलम २८-अ मधील 
तरतुदीनुसार, एकूण २ प्रकरणात वाढीव मोबदला अदा करण्याकरिता विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 
यांनी एकूण रू.२,६४,४३,७३९/- इतक्या रकमेची मागणी केली असून, उपलब्ध अर्थसंकल्पित तरतूद 
विचारात घेऊन, सन २०२१-२२ या चालू वित्तीय वर्षात खालीलप्रमाणे एकूण रुपये ९४,००,०००/- 
इतका उपलब्ध करुन देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. नांव एलएआर क्रमांक मागणी केलेला वितरित निधी 
क्र. निधी 


श्री.हरी जयवंता खरोसे (मयत) 
वारस माधव व इतर, तात्या 
महादु वाघमारे (मयत) वारस 
अर्जुन तात्या वाघमारे व इतर, 


विश्वनाथ सिध्दु मोरे (मयत) वारस CEA 


दिनांक 26/19/2099 
| जनार्धन विश्वनाथ मोरे, शहोवदास ass : seas ₹ १,३९,९७,८४३ | ₹ ४७,००,००० 
र + eet च्या आधारे POA 
शिवदास , विठ्ठल क वा 
२८- 


तुळशीराम मोरे (मयत) वारस 
विमळबाई विठ्ठल मोरे 
रा.मुर्शदपुर, ता.लोहारा, 
जि.उस्मानाबाद 


Sowa व गणपती विश्वनाथ | क्र.३२१/२००५ 
२ मोरे, wage, ता.लोहारा, दिनांक ₹ १,२४,४५,९५० | ₹ ४७,००,००० 
जि.उस्मानाबाद ३/१२/२०१८ 


एकूण- | FX २,६४,४३,७९३ | ₹ ९४,००,००० 


२. त्यानुसार, उस्मानाबाद येथील भुकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता संपादित जमिनीचा मा. दिवाणी 
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार भुसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम १८ व २८-अ मधील 
तरतुदीनुसार वाढीव मोबदला अदा करण्यासाठी सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षात BEAMS 
प्रणालीवर उपलब्ध तरतूदीतून रु. ९४,००,०००/- (रुपये चौर्‍्याण्णव लक्ष फक्त) एवढा निधी "मागणी 
क्रमांक सी-०९, मुख्य लेखाशीर्ष ४२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च, ०१ 
पुनर्वसन, २०१ इतर पुनर्वसन योजना, (००) (००) (०१) इतर पुनर्वसन योजना (अनिवार्य) (४२३५ ०१०८) 
५०-इतर खर्च (भारित) " या लेखाशीर्षाखाळी विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांना खालील अटींच्या 


अधिन राहून उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.५५/र-८ 


वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी खालील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 


करावी. 


१) 


2) 


३) 


8) 


4) 


६) 


७) 


८) 


विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांनी भूधारकास अदा करण्यासाठी परिगणना केलेली 
वाढीव मोबदला रक्कम अंतिम व योग्य असल्याची खातरजमा करुन, उपलब्ध करुन दिलेली 
उपरोक्‍त रक्‍कम भूधारकास तात्काळ अदा करावी. 

विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांनी मा. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वाढीव मोबदला मंजूरीचे आदेशा 
तात्काळ निर्गमित करावेत. 

अदा करण्यासाठी मंजूर केलेल्या बाबी व्यतिरिक्त अन्य बाबींवर अनुदान खर्च होणार नाही यांची 
विभागीय आयुक्त यांनी दक्षता घ्यावी. 

या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेला निधीपेक्षा जास्त निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च होणार 
नाही याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 

मा. न्यायालयाचा निर्णयानुसार वाढीव मोबदला अदा करण्यास विलंब होणार नाही यांची संबंधितांनी 
दक्षता घ्यावी. तसेच न्यायालयीन प्रकरण असूनही, मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एवढया 
विलंबाने निधी मागणी सादर करण्यास जबाबदार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचेवर जबाबदारी 
निश्चित करण्यात यावी. 


सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्यलेखाशीर्ष मागणी क्र. सी-०९, मुख्य लेखाशीर्ष ४२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च, ०१ पुनर्वसन, २०१ इतर पुनर्वसन योजना, (००) (००) (०१) 
इतर पुनर्वसन योजना (अनिवार्य) (४२३५ ०१०८) ५०-इतर खर्च (भारित) या लेखाशीर्षांतर्गत कोणताही 
निधी शिल्लक रहाणार नाही अथवा सदर आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित यंत्रणेच्या कोणत्याही 
Operational Bank Account /PLA (स्वीय प्रपंची खाते) मध्ये जमा करून ठेवण्यात येणार नाही, 
याची संबंधित अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 


मुख्यलेखाशीर्ष मागणी क्रमांक सी-०९, मुख्य लेखाशीर्ष ४२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील 
भांडवली खर्च, ०१ पुनर्वसन, २०१ इतर पुनर्वसन योजना, (००) (००) (०१) इतर पुनर्वसन योजना 
(अनिवार्य) (४२३५ ०१०८) ५०-इतर खर्च (भारित) या लेखाशीर्षांतर्गत संबंधित संनियत्रण अधिकारी 
यांनी होणाऱ्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवून शासनाच्या प्रचलित लेखा पध्दतीनुसार ते महाळेखापाल 
यांना सादर करावेत. तद्‌्नुषंगाने या लेखाशीर्षाखाली होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ, विनियोजन लेखे 
इत्यादि कामे संबंधितांनी प्रचलित पध्दतीप्रमाणे करावीत. 


यासंदर्भातील खर्च विवरणपत्रे अहवाळ शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. वरील 
निधीसंबंधित खर्च ताळमेळाची विवरणपत्रेमहाळेखापाल कार्यालयाच्या Reconcillation Slip सह 
शासनास न चुकता सादर करावीत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.५५/र-८ 


९) संबंधित अधिकारी यांनी या आदेशान्वये वितरीत निधीचे उपयोजन WATT UtilisationCertificate 
महालेखापाल कार्यालय,संबंधित जिल्हाधिकारी/ विभागीय आयुक्‍त/झासनास तातडीने सादर करावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inu} संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१५१२१६१५१८१९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Day id Shankarappa Munjale 
: c=IN, o=Governmen’ 0 hi ht =REVENUE AND 


Daya nand FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 


2.5.4.20=83 1ad 18b348f1d88937e4f1 13316b4ad736a2c6a66b 
id 


Shankarappa Munjale s2eeresoe7108 0 


(दयानंद शं. मुंजाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन), औरंगाबाद 

२. उप आयुक्त (पुनर्वसन), औरंगाबाद. 

३. जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद. 

४. उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी,उमरगा 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१, नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१, नागपूर-२ (२ प्रतीत) 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी,उस्मानाबाद 

८. महसूल व वन विभाग,कार्यासनब-१,मंत्रालय,मुंबई ३२. 

९. महसूल व वन विभाग,पी.ए.सी.कार्यासन, मंत्रालय,मुंबई ३२. 

१०.निवडनस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


मम स 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


